पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अधिनस्त पोलीस अधीक्षक गडचिरोली सी-६० 
कमांडो करीता चोथ्या टप्प्यामध्ये निर्माण 
करण्यात आलेल्या पदांचे फेरवाटप करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.ओपीओ ३११०/१७५/प्र.क्र.४६/पोल-२ 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक - ३ मार्च , २०१०. 


वाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ओपीओ ३१०९/८३६/ प्र.क्र. ३४०/पोल ३. 
दिनांक-३१.१२.२००९. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र ओपीओ - २८०९/७४९/प्र.क्र.२९०/पोल३. 
दिनांक- ३१.१२.२००९. 
३) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र.पोमसं२६-ब/पदनिर्मिती/चौथा टप्पा/१२६/०८ 
दिनांक- २५.०२.२०१०. 


शासन निर्णय:- 


पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त पोलीस अधिक्षक गडचिरोली 
करीता संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दि. ३१.१२.२००९ अन्वये चौथ्या टप्प्यामध्ये सी ६० कमांडो 
करीता विविध संवर्गातील ३०० पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्याच प्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन 
करुन नवीन अहेरी जिल्हा निर्माण करणे व गडचिरोली जिल्ह्याचे बळकटीकरण करण्यासाठी संदर्भ क्र २ येथील 
शासन निर्णय दि. ३१.१२.२००९ अन्वये विविध संवर्गातील २३५५ नवीन पदे निर्माण करण्यात आलेली 
असल्यामुळे संदर्भ क्रमांक १ अन्वये पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांचे आस्थापनेवर सी-६० कमांडो करीता 
निर्माण करण्यात आलेल्या विविध संवर्गातील ३०० पदे रद्द करण्यात येऊन सदर पदांचे फेर वाटप करण्याचा व 
पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर यांचे अधिपत्याखाली "एम.आय.डी. सी. गोकुळ शिरगांव" येथे व पोलीस 
अधिक्षक सोलापूर यांचे अधिपत्याखाली "करकंब" येथे नविन पोलीस ठाणे व पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर 
यांचे अधिपत्याखाली "अरणगाव पोलीस चौकी" नव्याने निर्माण करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


त्यानुसार सदर पदांचे फेरवाटप खाली दर्शविलेल्या विवरण पत्रामध्ये दिल्याप्रमाणे राहिल. 


D: Rupali 2010\Pol 3\Feb\G R\01 


विवरणपत्र 


4 


अ. क्र. घटकाचे नाव 


| 9  । पोलीस महासंचालक यांचे 


कार्यालयासाठी (पोलीस आयुक्‍त 

बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर) - 
संगणक कक्ष 
दक्षता (मासिक) 


पोलीस आयुक्‍त ठाणे- ey 
वाहतुक कक्ष 


उ.नि 


पोलीस आयुक्‍त नागपूर - 
वाहतुक कक्ष 


पोलीस अधीक्षक रायगड ग्रामीण - 
वाहतुक कक्ष 
पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी 
वाहतुक कक्ष 

पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर - 
एम.आय.डी.सी. गोकुळ शिरगाव येथे 
नविन पोलीस ठाणे निर्माण करणे 


ग्रामीण - 


५ 


पोलीस मुख्यालय 

पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण- 
करकंब ता. पंढरपुर येथे नविन पोलीस 
ठाणे निर्माण करणे. 
वाहतुक कक्ष 

८ | पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण - 
वाहतुक कक्ष 


५०० सये १ toes 0020 ie 
९ | पोलीस अधीक्षक अहमदनगर ग्रामीण- 


अरणगाव येथे नविन पोलीस चौकी 
निर्माण करणे 


<= 


पोलीस अधीक्षक नंदुरबार ग्रामीण - 
ia वाहतुक कक्ष 

पोलीस अधीक्षक अकोला ग्रामीण - 
i वाहतुक कक्ष 


12: Rupali 2010\Pol 3\Feb\G R\01 


al ty 


aa 


१२ । पोलीस अधीक्षक वाशिम ग्रामीण - 


वाहतुक कक्ष | क प्न र Le ० 
१२ | पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद ग्रामीण- ; ; " ; ” 

वाहतुक कक्ष | _ 
१४ । पोलीस अधीक्षक अहेरी ग्रामीणा- | शि - 1 | : 


काउंटर टेरर युनिट | 
ee a Ree nee पणा णा टीवीणाण णी टा च्याय 


नियंत्रण कक्ष - - ४ - 8 

सुरक्षा कक्ष - - ४ ल ४ | 
शिका एकुण १० ‘50 २३८ ee 300 | 
2. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असुन त्याचा संगणक 


सांकेतांक २०१००३०३१८११३९००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


OAS ae 
( प्र.मो.वानखडे ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, USHA, ANTS राज्य, मुंबई, 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. मंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

५) राज्यमंत्री (गृह) शहरे/ ग्रामीण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

६) प्रधान महालेखाकार, (लेखा परिक्षा) -१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

o) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र WH, ATS 

९) सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१०) सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

११) सर्व पोलीस अधिक्षक 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नविन प्रशायकिय भवन, मंत्रालय,(२ प्रती) 
१६) वित्त विभाग( व्यय-७ /विनिमय)अर्थोपाय शाखा, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) गृह विभाग कार्यासन पोल-४, पोल-७ 

१८) निवड नस्ती पोल-३. 


12: Rupali 2010\Pol 3\Feb\G R\01 


